राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 

सहायक पोलीस आयुक्त (Par) संवर्गातील 

अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.३२८/पोल-१(अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०१७. 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ मधील कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 

प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त 
(Fara) संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र. 

i . | श्रीमती वंदना वामन ।पोळीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
नारकर पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, जालना सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 

(सध्याचे पोलीस अधीक्षक दर्जाचे पद 
तात्पुरते अवनत करुन) 

२. | श्रीमती शमिष्ठा सहायक पोलीस आयुक्‍त, यापूर्वीचे गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
कमलेश सोलापूर शहर ते गुन्हे अन्वेषण ।येथील बदली आदेश रद्द करुन, आहे 
वालावलकर विभाग, पुणे त्याच घटकात सहायक पोलीस 

(बदली आदेझाधीन) आयुक्त, सोलापूर हहर 

३. | श्री.भेमराव सावळा । पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
टेळे आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर हिंगणघाट, वर्धा 

४. | atom तुकाराम | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), |उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
इंगळे बुलढाणा अकोट, अकोला 

५. | श्री.निलेशकुमार सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
रामराव राऊत नागपूर शहर 

६. | श्री.रमाकांत केरबा । अपर उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता | पोळीस उप अधीक्षक, टीआरटीआय, 
माने विभाग, नागपूर पुणे 

७. | श्री.संदीप गणपतराव | सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
डाळ नागपूर शहर (पदोन्नतीने बदली 

आदेशाधीन) 

८. | श्री.ज्ञानेश मुरलीधर | सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

देवडे नागपूर शहर 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.३२८/पोळल-१(अ) 


९. | श्री.जितेंद्र पोपटराव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ।पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात 

जाधव जयसिंगपूर उपविभाग, कोल्हापूर पडताळणी पथक, कोल्हापूर 
(बदली आदेशाधीन) व सद्या 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 

ie ०. | श्री. हिम्मत हिंदूराव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ।पोलीस उप अधीक्षक, (मुख्यालय) 
जाधव धुळे शहर उपविभाग, धुळे परभणी 

हं १. | श्री. दिपक जयराम | पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, राज्य पोलीस 
पाटील यु.ओ.टी.सी., नागपूर मुख्यालय नियंत्रण कक्ष 

१२. | श्री. तानाजी शंकर | पोलीस उप अधीक्षक, महिळा  ।सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सुरुलकर अत्याचार विरोधी व गुन्हे 

प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 

१३. | श्री. सचिन प्रकाशा | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धुळे 

हिरे दर्यापूर उपविभाग, अमरावती शहर 
ग्रामीण व पोलीस उप अधीक्षक ।(यापूर्वीचे बदली आदेशा रद्द करुन) 
आर्थिक गुन्हे शाखा, उस्मानाबाद 
(बदली आदेझाधीन) 

१४. | श्री. आनंद तुकाराम | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, ।पोळीस उप अधीक्षक, जात 
नेर्लेकर (कांबळे) दर्यापूर उपविभाग, अमरावती  ।पडताळणी समाजकल्याण विभाग, 

ग्रामीण (पदोन्नतीने बदली रायगड (प्रतिनियुक्तीने) 
आदेश्ाधीन) 

१५. | श्री. सोमनाथ पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक । पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
एकनाथराव मालकर | गुन्हे शाखा, परभणी शाखा, औरंगाबाद ग्रामीण 

१६. | श्रीमती पद्मजा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 
चव्हाण मिरज उपविभाग, सांगली 

(बदली आदेशाधीन) 

qo. | श्रीमती गोपिका अपर उप आयुक्त, राज्य गुप्त ।पोलीस उप अधीक्षक, महिला 
शेषदास जहागिरदार | वार्ता विभाग, औरंगाबाद अत्याचार विरोधी व गुन्हे प्रतिबंधक 

विभाग, मुंबई 

१८. | श्रीमती शितल प्रविद्र | पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस ।पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस 
वंजारी प्रशिक्षण केंद्र नागपूर प्रशिक्षण केंद्र, सोलापूर 
(शितल सुरेश झगडे) 

१९. | श्री. अरविद पाटील । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ।पोलीस उप अधीक्षक, जात 

चाळीसगांव उपविभाग, जळगाव ।पडताळणी समाजकल्याण विभाग, 
जळगाव (प्रतिनियुक्तीने) 

२०. | श्रीमती संगिता पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक ।पोलीस उप अधीक्षक, जात 
लायनल शिंदे गुन्हे शाखा, लातूर (बदली पडताळणी समाजकल्याण विभाग, 
अल्फान्सो आदेशाधीन) ठाणे (प्रतिनियुक्तीने) 

२१. | श्रीमती रुक्मिणी सहायक पोळीस आयुक्त, नागपूर ।पोलीस उप अधीक्षक, आदिवासी 
मनोहर गलांडे शहर विकास व प्रशिक्षण संस्था, 


(टी.आर.टी.आय.), ठाणे 
(प्रतिनियुक्तीने) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.३२८/पोल-१(अ) 


२२. | श्रीमती प्रियंका प्रदिप | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), |पोलळीस उप अधीक्षक, जात 
शेलार अकोला पडताळणी समाजकल्याण विभाग, 
पालघर (प्रतिनियुक्तीने) 
२३. | श्री. सुनिल भगवान । पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक पोलीस उप अधीक्षक, दहशतवाद 
यादव गुन्हे शाखा, अमरावती ग्रामीण ।विरोधी पथक 


(बदली आदेझाधीन) 


२४. 


श्री. सुभाष नामदेव 
सावंत 


पोलीस उप अधीक्षक, (मुख्यालय) 
वर्धा 


पोलीस उप अधीक्षक, फोर्स-१ 


२५. | श्री. विलास शांकर । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ।उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
तोटावार उल्हासनगर उपविभाग वसई उपविभाग, जिल्हा पालघर 
२६. | श्री. दिलीप भालचंद्र | पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर 
सावंत आर्थिक गुन्हे शाखा, वर्धा 
२७. | श्री. श्रीकांत घुमरे । पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, धुळे साक्री, जिल्हा धुळे 
२८. | श्री. सोमनाथ सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वाघचौरे सक्करदरा उपविभाग, नागपूर श्रीरामपूर उपविभाग, जिल्हा 
शहर अहमदनगर 
२९ श्री. धुळा टेळे पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक ।सहायक पोलीस आयुक्त, 
गुन्हे शाखा, नांदेड (पदोन्नतीने) औरंगाबाद शहर 
(बदली आदेशाधीन) 
३० श्रीमती सुनिता अति. पोलीस अधीक्षक (एक टप्पा |पोळीस उप अधीक्षक, जात 
नाशिककर पदोन्नतीने), लाचलुचपत पडताळणी समाजकल्याण विभाग, 
प्रतिबंधक विभाग मुंबई शहर (प्रतिनियुक्तीने) 
२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास ते विचारात घेऊन, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी व 
त्यानंतर संबंधीत अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होऊन तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 
सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७१२३०१७१९२१५४२९ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


cr 


प्रति, 


Kailas A. 
Gaikwad 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.12.30 17:23:50 +05'30' 


(केलास गायकवाड) 


उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.३२८/पोळल-१(अ) 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई, 
८. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, मुंबई, 
१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई, 
११.आयुक्‍्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 
१२.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध व सायबर गुन्हे, मुंबई, 
१३.आयुक्‍त, आदीवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
१४.सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
१५.सर्व पोलीस अधीक्षक, 
१६.सह आयुक्‍त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे /ठाणे, 
१७.संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२०.विभागीय समाजकल्याण अधिकारी, रायगड / जळगांव / ठाणे / पालघर / कोल्हापूर / 
मुंबई, 
२१.उप सचिव, आदीवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२.उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
२४.निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


